महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र.५०/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांकित दिनांक १३.११.२०१८ व १२.२.२०१९ चे sear 


शासन आदेठा 


श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची संदर्भाधिन दिनांक १३.११.२०१८ रोजीच्या आदेझान्वये 
बदलीने पदस्थापना विधि व न्याय विभागात करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन दिनांक १२.२.२०१९ च्या 
आदेशान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात करण्यात आली होती. 


आता प्रशासकीय कारणास्तव श्रीमती वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविल्यानुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या HAA ४ (४) व ४ (५) अनुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र.  श्री/ वरिष्ठ स्वीय सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | सहायकांचे नांव 
a २ ३ PB 4 
| a श्रीमती रं.वि.वाघमारे सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग | पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


२. श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांनी पाणी, पुरवठा व स्वच्छता विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१२४८००६६०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


; itl alias याण ण त 
Gajanan al 
Bhimrao Gurav estes inn 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक ( सहकार, पणन व वस्त्रो्योग विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 


